८ मंडळस्तरावरील विभागीय कार्यशाळा येथे 
बाहययंत्रणेद्दारे(/ आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणाऱ्या 
सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेकरीता येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२०/ प्र.क्र.१६९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १०वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


तारीख : २१ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.एमजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम-५, 
दि.०८.११.२००६. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१०/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०२.०८.२०१६. 
शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 

3) संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/आस्थापना/ 
कक्ष११६ ()बाहययंत्रणा सुरक्षा सेवा/वार्षिकप्रस्ताव २०२०-२०२१/१२५५-५७/२०२०, 
दि.१८.०२.२०२०. 

प्रस्तावना :- 


उपसंचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या अधिनस्त ८ मंडळस्तरावरीळ विभागीय 
कार्यशाळा येथे सन २०२०-२०२१ या कालावधीसाठी विभागीय कार्यशाळेच्या सुरक्षेकरीता, तसेच, कार्यालय 
परिसरात ठेवण्यात आळेली शासकीय वाहने व मालमत्ता यांच्या सुरक्षेसाठी जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, पुणे 
यांचेकडून सुरक्षा रक्षकांची सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती.यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
उपसंचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या अधिनस्त ८ मंडळस्तरावरील विभागीय 
कार्यशाळा येथे सन २०२०-२०२१ या कालावधीसाठी विभागीय कार्यशाळेच्या सुरक्षेसाठी जिल्हा सुरक्षा रक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकःसुरक्षा-२०२०/ प्र.क्र.१६९/ आरोग्य-४ 


मंडळ, पुणे यांचेकडून सन 2020-2029 या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीकरीता २७ सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा 
घेण्यासाठी येणाऱ्या रु.७१,९७,७८९.६० इतक्या खर्चास पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Approximate Cost For Security Service for the year 2020-2021 

Total 

Required 

Security 

Guards / | Approx. Cost r Total Approx 
Watchman percandidate | C Cost per Year 


on 
22215.4 133292.4 1599508.8 


considering 
22215.4 66646.2 


Office / Work shop 


the area 
DDHS Transport HQ 
pune & Divisional 
Workshop, Pune 


Divisional Workshop 


27 1777232 7197789.6 


Divisional Workshop 
Divisional Workshop 


Divisional Workshop 3 22215.4 66646.2 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
27 


बाहययंत्रणेद्वारे (आऊटसोसिंग) घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या उपरोक्त TMA दर्शविण्यात आलेल्या 
सेवेकरीता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

१) बाह्ययंत्रणेद्देरे काम करुन घेताना शासन निर्णय क्र.एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९१/काम-५, 
दि.०८.११.२००६ मधील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यात यावी. 

२) शासनाने मान्यता दिलेल्या सुरक्षा मंडळ अथवा मेस्को यांचेकडून सुरक्षा रक्षक घेण्यास प्रथम 
प्राधान्य द्यावे. त्यांचेकडून सुरक्षा रक्षक सेवा उपलब्ध न झाल्यास सर्व रुग्णालयांसाठी विहित 
पध्दतीने ई-निविदा प्रक्रीया एकाच वेळी व राज्य स्तरावर पार पाडून अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने 
बाह्ययंत्रणेची निवड करण्यात यावी. 

३) सुरक्षा रक्षकांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची खात्री केल्याशिवाय पुढील महिन्याचे 
देयक अदा केळे जाणार नाही अशी अट Tender document मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 

2. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५, अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग- पहिला, 


पृष्ठ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुरक्षा-२०२०/ प्र.क्र.१६९/ आरोग्य-४ 


उपविभाग-चार मधील अ.क्र.११ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर प्रस्तावावरील खर्च “मागणी क्र.आर-१, 2290 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१ - संचालन व प्रशासन, ४०० - इतर खर्च, (०१(१०) राज्य आरोग्य परिवहन 
संघटनेची आस्थापना, (२२१० १०५३) १३ - कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२०-२१ या वित्तिय 
वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२११४०३१४३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


bs ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c9 
4703436c07cda664672d20607766dc59d3 


45b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V e 69fa2e5835af21 5c6a80eae8f70eaf87b0cf 

68d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2020.12.21 15:29:03 +05'30' 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर . 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


